कारागृहातील बंद्याना देण्यात येणाऱ्या 

दोन भोजनांमधील अंतर कमी करण्यासाठी 
सकाळी नाश्ता देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.डीएफपी २००३/प्र.क्र.८४/पीआरएस-२, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट, २००४ 


वाचा:-१) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे oe क्र.रि.पी.क्र.१७६/२००२/१२५/३४८५/क-२ 
दि.१३.०५.२००४ १ 3 
२) महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २००४ (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
अधिनियम २००४) चा अधिनियम क्र.११ च्या विधेयकास मंजुरीची 
दि.१६.०६.२००४ ची अधिसूचना 
३) गृह विभाग, पत्र क्रमांक बीजीटी १००४/नवीन बाबी/२००४-२००५/बीयुडी-१, 
दि.०२ जुलै, २००४ | 
प्रस्तावना:- क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र.१७६/२००२ बंदी छोटेखॉ पठाण विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन व इतर या याचिकेवर मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी त्यांच्या 
दि.०४.०९.२००२ च्या आदेशानुसार बंद्यांना देण्यात येणारे दोन भोजनांचे अंतर कमी 
करणे, आहारामध्ये सुधारणा करणे तसेच कारागृह नियमावली १९७९ नियम-५ ला 
अनुसरुन वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. 


उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली वैद्यकीय अधिकारी, आहारतज्ञ, संशोधन अधिकारी विधी अधिकारी, 
कारागृह अधिक्षक इत्यादी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केलेली होती. सदर समितीने 
बंद्यांच्या आरोग्याचा विचार करुन त्यांच्या दोन भोजनांमधील अंतर कमी करण्यासाठी व 
आहारात सुधारणा करण्यासाठी सकाळी नाश्ता देणे योग्य होईल अशी शिफारस केलेली 
आहे सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र कारागृह नियमावली १९७९ मधील प्रकरण 
डायट फॉर प्रिझनर्स रुल्स १९७० मधील क्र.५३ ()(अ) मध्ये दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित 
करुन त्यानुसार बंद्यांना रोज सकाळी ०७.१५ ते ०७.४५ वाजेपर्यंत सकाळची न्याहरी 
(उसळ पाव/पोहे/उपमा) द्यावी असा नियमात बदल करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाने 
मान्यता दिलेली असून वित्त विभागाने देखील मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने बंद्यांना 
देण्यात येणाऱ्या दोन जेवणामधील अंतर कमी करण्यासाठी त्यांना सकाळी नाश्ता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. र 


A:\109.lwp 


शासन निर्णयः-कारागृह उपमहानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य यांच्या उक्त ' संदर्भाधीन 
दि.१३.०५.२००४ च्या प्रस्तावात राज्यातील सर्व मध्यवर्ती कारागृहात एकूण दैनिक 
सरासरी बंदी संख्या १६१७४ इतकी आहे तर जिल्हा कारागृहात एकूण दैनिक सरासरी 
बंदी संख्या ७४२६ इतकी आहे. असे दोन्ही मिळून राज्यातील एकूण दैनिक सरासरी बंदी 
संख्या २३६००/- आहे. त्यानुसार बंद्यांना न्याहरी देण्यासाठी सन २००४-२००५ मध्ये 
कोणत्या मुख्य लेखाशीर्ष किती व कसा खर्च करणे आवश्यक आहे त्याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 7 

लेखाशीर्ष कारागृह 


प्रतिदिन 
सरासरी बंदी | प्रतिबंदी 


एकूण खर्च रु (जुन 
२००४ ते मार्च | 
खर्च २००५पर्यंत(३०४ 
(रुपये) दिवस) 

१६,१७४ २.५०  ।१,२२,९२,२४०/- 


मध्यवती 
कारागृह 


मागणी क्र.बी. 
मुख्य लेखा शीर्ष 
२०५६ तुरुंग १०१ 
तुरुंग  (००)(०१) 
मध्यवर्ती तुरुंग 
(2040034) 

(दत्तमत) 
(००७०२ जिल्हा 
तुरुंग (२०५६००४४) 
(दत्तमत) 


जिल्हा 
कारागृह 


२.५० ५६,४३,७६०/- 


एकूण बंदी । २३,६०० | एकूण १,७९,३६,०००/- 


खर्च प्रति 
_____। वर्षी | 


उपरोक्त वस्तुस्थितीत क्रि.रि.पी.या.क्र.१७६/२००२ वर मा.उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ, नागपूर यांनी दिलेल्या दि.०४.०९.२००२ च्या आदेशाचा विचार करता तसेच 
बंद्याच्या आरोग्य व त्यांच्या सोयीसुविधेत होणारी वाढ लक्षात घेता राज्यातील सर्व 
मध्यवर्ती व जिल्हाकारागृहातील मिळून दैनिक सरासरी एकूण sd} २३६००/- इतक्या 
बंद्यांना दररोज सकाळी ०७.१५ ते । ०७.४५ वा. पर्यंत सकाळची न्यारी (उसळ 
पाव/पोहे/उपमा) देण्याकरिता प्रत्येकी प्रति दिन रु.२.५० प्रमाणे एकूण २३६००/- बंद्यांना 
जून २००४ ते मार्च २००५ पर्यंत (३०४ दिवसाकरिता 2.40x23,g00) रुपये 
१,७९,३६,०००/- (रु.एक कोटी एकोणऐंशी लाख छत्तीस हजार फक्त) इतका खर्च येणार 
आहे. तथापि, शासन परिपत्रक वित्त विभाग, दिनांक २५.०६.२००४ नुसार रक्‍कम एक 
रकमी खर्च न करता टप्प्याटप्प्याने व गरजेनुसार आवश्यक तेवढाच खर्च वितरीत 
करण्याचे शासनाने धोरण असल्याने रु.१,७९,६,०००/- पैकी १/३ रक्‍कम खर्च करण्यास 


A:\109.lwp 


त्रि: 
«७ 


| nee, age पक te oe pen neti are: cape Nagle ७७७७ rao. : 


शासन या आदेशान्वये मंजूरी देत आहे. उर्वरित रक्‍कम दोन हप्त्यात मुक्त क्ररप्कात 
येईल. १/३ पेक्षा अधिक रक्कम खर्च होणार नाही दाची सर्वस्वी जबाबदारी कारागृह 
महारदिरीकक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


याबाबत मध्यवर्ती दुरुंगांसाठी होणारा खर्च हाः शागणी edt मुख्य 
लेखाशीर्ष २०५६ तुरुंग १०९ तुरुंग (coos) सच्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५) (ere) ate 
जिल्हा कारागृहांसाठी होणारा खर्च हा! मागणी क्र.दी-५, मुख्य लेखशीर्ष २०५६ तुरुंग २०९ 
तुरुंग (००)(०२) जिल्हा तुरुंग (२०५६००४४) (cama! ar लेखाशीर्णाखाली खर्ची टाकण्यात 
येऊन सन २००४-२००५ च्या मंजुर अनुदानातून मागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमॉक सौओर ६००/ 
२००४/व्यय-८, दि.१६,०७.२००४ अन्वये दिलेल्या मंजुरीनुसा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


| (आ.ग.परदेशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. | 
कारागृह उप महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग मुंबई, पूर्व विभाग नागपूर, पश्चिन 
विभाग पुणे, मध्य विभाग औरंगाबाद, | 
| महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
: महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, 9/2 (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
We जिल्हा कोषागार अधिकारी, | 
सर्व अधिक्षक, मध्यदर्ती/जिल्हा कारागृहे 

, वित्त दिभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई 

: अदर सचिद, दीयुडी-द, गृह दिभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अदर सचिव, पीआरएस-<, गृष्ट दिभाग, मंत्रालय, मुंबर्ड 
निवड मस्ती (पीआरएस-२), गृह विभाग, संत्रालय, मुंबई 


१.109 >» 


